गृह विभागाच्या अधिपत्याखाळील महासंचालक (न्यायिक व 
तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवर वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी 
व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब (राजपत्रित) या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.५६/पोल-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: 93 मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही- 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या-१२/ दि. २८.०५.२०१८. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 

दि. १४.०७.२०२१. 

३. उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र..एचएमआर ११२२/प्र.क्र.५९/ 

२०२२/अठ्ठावीस, दि. ०४.०१.२०२३ 

४. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 

न्या.वै.प्र.सं./प्रशा/प्र.क्र.७६/ मुं./गो./१३०-१३१/२०२४, दि. २६.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण), गट-ब (राजपत्रित) [६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४४००/-] 
व [सुधारित मेंट्रीक्समधील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर 5-१५: ४१८००-१३२३००/-] या 
वेतनश्रेणीतील पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 येथील दि.०४.०१.२०२२३ च्या 
पत्रान्वये एकूण १७ उमेदवारांची त्यांच्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर १७ पैकी १३ उमेदवारांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयातील वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावर सदर शासन निर्णयातील नमूद अटी व शा्तीनुसार सरळसेवेने तात्पुरती नियुक्‍ती देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण), गट-ब (राजपत्रित) [६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४४००/-] 
व [सुधारित मेॅट्रीक्समधील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर 58-१५: ४१८००-१३२३००/-] या 
वेतनश्रेणीतील पदावर संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये शिफारस करण्यात आलेल्या १३ उमेदवारांना सदर 
उमेदवारांच्या नावापुढे दर्डविण्यात आलेल्या ठिकाणी खालील नमूद केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 
प्रयोगशाळानिहाय नियुक्‍ती देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


पदस्थापनेच्या 
गु आयोगाने न्यायसहायक 
अ.क्र a उमेदवारांचे नाव जात प्रवर्ग नियुक्तीसाठी 
* शिफारस केलेला वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळेचे ठिकाण 
प्रवर्ग 
चिड २ ३ 1 छे दु ६ 
al ia श्रीम.प्रणिता बबन बिन्नर भज-क भज-क 
(सर्वसाधारण) नाशिक 
श्री.महेश भगवानजी भज-ब भज-ब 
mille सातघरे (सर्वसाधारण) नागपूर 
श्रीम.राजश्री मुरलीधर अनु. जाती अनु. जाती 
४ । २ | गायकवाड (महिला) पुण 
rate श्री.रुपेड केशवराव अनु. जाती अनु. जाती 
विहिरे (सर्वसाधारण) अमरावती 
a tae श्री.अर्जुंन संजय आ.दु.घ. आ.दु.घ. द 
गायकवाड (सर्वसाधारण) कोल 
विक्रांत रविंद्र पल्हाडे इमाव इमाव 
& ७ श्री. रविंद्र पल र व नागड 
७ | ८ | श्री.दिपक किसन शिंदे आग गाती Sasi = 
(सर्वसाधारण) नाशिक 
Palle: श्री.सुशिल प्रकाश इमाव इमाव a 
नेरपगार (सर्वसाधारण) मुंबई 
विमाप्र विमाप्र 
९ षा श्री.सुनिल दादाभाई कोळी वातधारा मुंबई 
Ea = Sepa उद्धवराव भज-ड भज-ड ore 
SG (सर्वसाधारण) । छत्रपती संभाजीनगर 
PARTS बाबाराव इमाव इमाव 
a sa pee मुबई 
लाकडे (महिला) मुंबई 
व्यि ger अनु.जमाती अनु.जमाती 
१२ | १६ | श्रीम.गिता खुटान aaah मुंबई 
इमाव दिव्यांग 
१३ १७ श्री.विशाल शिवहरी a छत्रपती संभाजीनगर 
यापर (दिव्यांग) (Locomoter 
Disability) 


सदरहू नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयातील 
सूचनेप्रमाणे संबंधित उमेदवारांनी सदर आदेशा प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या 
आत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु होऊन अहवाल संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, विद्यानगरी, हंस भुग्रा मार्ग, कलिना, सांताक्रुझ (पू), मुंबई-४०००९८ यांच्याकडे 
पाठवावे. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


2) 


१०) 


११) 


सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उमेदवारांना 
प्रवासभत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

सदरहू उमेदवार हे विहित कालावधीत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजु झाले तर त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निश्चित केलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहील. 

सदर उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी हा नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून २ 
वर्षाचा राहील. सदर कालावधीत परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास एखादा 
उमेदवार सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास SHAT उमेदवाराची शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न 
देता समाप्त करण्यात येईल. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. चापअ-१००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दि. ०९.०१.२००९ 
अन्वये MATH उद्धव आघाव यांना जून २०१९ ते ऑक्टोंबर २०२० च्या कालावधीतील चारित्र्य 
पूर्व चारित्र्य पडताळणी अहवाल ०६ महिन्यांच्या आत सादर करण्याच्या अटींच्या अधिन राहून 
तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सबब, चारित्र्य व पूर्वचारित्रय पडताळणीचा 
अहवाल असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर नियुक्‍ती कोणतेही कारणन देता १ 
महिन्याची नोटीस देवून समाप्त करण्यात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२२.०६.२०२१ मध्ये परिवीक्षा धोरणाबाबत नमूद केलेल्या 
अटी व शर्ती सदर उमेदवारांना लागू राहतील. 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.०३.२००३ अन्वये संगणक हाताळणी /वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त मूळ प्रमाणपत्र 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आव्यक आहे. 

दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीत किंवा त्यानंतर शासनाने विहीत नियमानुसार वाढविळेला 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर 
गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 
सदर उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षाधीन 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त HS हाकले नाहीत आणि/किंवा विहीत परीक्षा/चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य 
नसतील तर अशा उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

नियमाप्रमाणे सदर उमेदवारांना विहीत मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल व सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शासन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

उपरोक्त वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


१२) सदर उमेदवारांची पदस्थापना या शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात 


येईल, उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले आधारकार्ड, मोटार ड्रायव्हिंग 
लायसन्स अथवा अन्य वैध प्रमाणपत्रे यापैकी एकाच्या आधारे रुजू करुन घेण्याबाबतची दक्षता 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


२. 


१०, 
ति. 
१२. 


93. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०३१३१७१२३८८७२९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c19042 


04f442b52d728d48a67a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H AH A | Y A AV serialNumber=A576ADA378C3E 1 DDFF427C2BC46B5A5C32BC 
32EF80F7A475ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAII 
YA 
Date: 2024.03.13 17:24:18 +05'30' 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राद्वारे) 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/औरंगाबाद/ 
नांदेड/नागपूर/अमरावती. 

उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ठाणे/रत्नागिरी/सोलापूर/धुळे/चंद्रपूर. 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/सोलापूर/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२/कार्या-१६ब),मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व संबंधित उमेदवार यांना, 
(संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळलनालय,मुंबई यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती , गृह विभाग/पोल-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


